संचालक सरकारी अभियोग संचालनालय, . 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या आस्थापनेक्रील 
रिक्त पदे भरण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 
area oF rr 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र.एसपीपी-२००४/प्र.क्र.१७८/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक: ३ ऑक्टोंबर,२००५ 


वांचा, १) शासन निर्णय क्र, एसपीप्री-२२९५/प्र.क्र.१४९/पोल-१०, दि. २० मै, १९९७ 
२) सरकारी अभियोग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोअस/८६/१४३०/२००४,दि.१२.७.२००४ 


प्रस्तावाना ;:- सरकारी अभियोग संचालनालयाची पुर्नरचना वरील अनुक्रमांक १ येथील दि. २०.५.१९९७ च्या 
शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे. सरकारी अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील रिक्‍त १५४ 
पदे भरण्याचा प्रस्ताव संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधिन अनुक्रमांक-२ 
येथील पत्रान्वये सादर केला होता. 


शासन निर्णयः- सरकारी अभियोग संचालनायाची यंत्रणा बळकट' वं कार्यक्षम करण्यासाठी ६८६ मंजूर 
पदांपैकी १५४ रिक्त पदे भरण्यास शासन भंजूरी देत आहे. रिक्‍त पदांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे:- 


ड) सहाय्यक सरकारी अभियोक्त 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
५०५/०५/बि.सु-१ दि.४.८.२००५ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


geet? 
( सेअ.दळबी) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


'महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 
संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, १५४ रिक्त पदे 
भरण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे तात्काळ सादर करावेत. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुोयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई. bs 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
वित्त विभाग, ( व्यय-७ ) ( वित्तिय सुधारणा-१ ) 
निवड नस्ती गृह विभाग ( पोल-१० ), मंत्रालय, मुंबई. 


I\260D:Abbalchim\2005\pol-10\istter 48- =~ gr \L 


